सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र .३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे -१४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१३४ ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१३६० 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १२४ 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१२५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-२ म्हणुन 
काम करीत राहिल्या असल्या . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती ए . व्हि . रोट्ट , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ११/०४ / २०१८ ते १३/०४/२०१८ रोजीची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन आल्यानंतर श्रीमती ए . व्हि . रोट्ट, जिल्हा 
न्यायधीश-२ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री.एन. पी . कापुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतः चे 
काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


क्र /. प्रशा १४ ९ ३/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्रीमती ए . व्हि.रोट्ट , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ११/०४/ २०१८ ते १३/०४/२०१८ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , दिनांक १४/०४/१८ व १५/०४/१८ रोजीच्या शासकीय सुट्यांचा 
फायदा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए. व्हि . रोट्ट, हया सदरील 


जालना, ११ एप्रिल २०१८ 


निरज पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


औ . भाग १-३४ 


१३४ ९ 


१३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर हया 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असल्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री एस. व्हि . पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १८ / ०४/ २०१८ ते २१/०४/२०१८ रोजीची 
( ०४) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./प्रशा/ ४३०३/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री एस . व्हि . पोतदार तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांना दिनांक १८/०४/२०१८ ते २१/०४/२०१८ या (०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , दिनांक १७/०४/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक २२/०४/२०१८ रोजीच्या लोकन्यायालयाच्या वेळेपुर्वी पर्यत , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री एस . व्हि.पोतदार , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजा व शासकीय सुट्यांच्या कालवधीत 
श्री डि . बी . म्हालटकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर जालना यांनी 
स्वत चे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे. 


जालना , २६ एप्रिल २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


४ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . व्हि पोतदार , 
तदर्थ, जिल्हा न्यायधीश -१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री एस . जी . वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र 

न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०२/०५/२०१८ ते ५/०५/२०१८ 
रोजीची (०४ ) दिवासाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश. 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री आर . एम . मिश्रा , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतः चे 
काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


कार्यालयीन आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे. 


जालना १६ एप्रिल २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 


क्रमांक /प्रशा/(1)४७३३/२०१८.-प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांचा दिनांक ०२/०५/२०१८ ते ०५/०५/२०१८ पर्यतची (०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा, अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक ०६/०५/२०१८ रोजीच्या 
शासकीय सुट्ट्यांच्या फायद्यासह , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री , एस . जी . वेदपाठक , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-१ म्हणुन 
काम करीत राहिले असते . 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती के . एस . झंवर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर 
जालना यांचा दिनांक २५/०४/२०१८ ते २७/०४/२०१८ रोजीची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कर्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ४६८३/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना यांना 
दिनांक २५/०४/२०१८ ते २७/०४/२०१८ रोजीची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, 
तसेच अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक २८/०४/२०१८ ते दिनांक ०१/०५/२०१८ 
रोजीच्या शासकीय सुट्यांच्या फायदयासह , मुख्यालय 

सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत. 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यावर श्री एस . जी . वेदपाठक 
जिल्हा न्यायाधीश -१ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती ए. व्हि रोटे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अप्पर सत्र न्यायाधीश जालना यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे. 


जालना, २६ एप्रिल २०१८ 

निरज प्र . धोटे 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० 


१३५१ 


५ 


असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . एस . बी . वाळके , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . पी . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर जालना 
यांचा दिनांक ०४/०५/२०१८ ते०५/ ०५/ २०१८ रोजीची ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी .वाळके , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी व फौजदारी 
न्यायालय , क . स्तर , जालना येथे काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत अर्जदाराच्या न्यायालयाचे दिनांक 
१८/०६/२०१८ ते २०/०६/२०१८ रोजीचे तातडीचे कामकाज श्रीमती 
एन.ए.जोशी सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली . 


जालना , १४/०६/२०१८ 


क्र / . प्रशा ( १) ४९ १६/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . पी . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर जालना यांचा 
दिनांक ०४/०५/२०१८ ते ०५ /०५/ २०१८ रोजीच्या (०२) दिवसाची अर्जित 
रजा , व अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक ०६/०५/२०१८ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायदयासह , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . कुलकर्णी हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर . जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . कुलकर्णी 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्रीमती. के . एस . झंवर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर जालना यांनी स्वत : चे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळला. 


निरज प्र.धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- कु . रोहिणी अ. जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
जालना यांचा दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ०५/०१/२०१८ ( ०५ ) दिवासाची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे. 


जालना , ०५ मे २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

जालना . 


क्रमांक / प्रशा / २४७/ २०१८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना हे कु . 
रोहिणी अ . जाधव ६ वे दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर जालना दिनांक 
०१/०१/२०१८ ते ०५/०१/२०१८ रोजीची ( ०५ )दिवसाची परावर्तीत रजा 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , कु . रोहिणी अ . जाधव , हया सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर कु . रोहिणी अ. जाधव 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालय , जालना 
येथे काम करतील. 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री एस . बी . वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १८/०६/२०१८ ते २०/०६/२०१८ ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराचे उपरोक्त परावतीत रजेच्या कालावधीत श्री . एस . बी . 
वाळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना यांनी स्वत : चे 
काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


क्रमांक / प्रशा/ ५६६५ / २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री एस . बी . वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांना दिनांक १८ / ०६/ २०१८ / ते २०/०६/२०१८ पर्यतची (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा, अर्जित रजेच्या मागे दिनांक १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ 
रोजीच्या शासकीय सुटयांच्या फायद्यासह दिनांक १५/०६/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन ते दिनांक २१/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुवी पर्यत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 


जालना, ०६ जानेवार २०१८ 


निरज पी . धोटे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१३५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती. एन . एन . जोशी , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १५/०१/२०१८ ते १७/०१/२०१८ पर्यतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जित रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . के . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालय क . स्तर बदनापुर 
येथे काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . डि . कमलाकर 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर बदनापुर यांनी स्वत : चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे. 


जालना, ०६/०४/२०१८ 


निरज पी . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना , 


क्रमांक (१) प्रशा / ४५४ / २०१८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती एन . एन . जोशी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांना दिनांक .१५ / ०१/ २०१८ ते १७/०१/२०१८ पर्यतची एकुण ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . एन . जोशी हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंमर श्रीमती एन . एन . जोशी 
हया २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालय, 
जालना येथे काम करतील . 


१० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती ए व्हि रोट्टे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २२/०१/२०१८ व २३/०१/२०१८ 
रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . बी . वाळके , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, जालना यांनी स्वत : चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे 

कामकाज सांभाळावे . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , १२ जानेवारी २०१८ 


क्रमांक /प्रशा/ ५५२/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती ए. व्हि . रोट्टे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांचा दिनांक २२/०१/२०१८ ते २३/०१/२०१८ या ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक २१/०१/२०१८ रोजीच्या आयोजित “ स्वच्छता अभियान 
या कार्यक्रमांनंतर 

पासुन ते दिनांक २४/०१/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुवी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


निरज पी.धोटे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


a 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
बदनापुर यांचा दिनांक ०९ / ०४ / २०१८ ते १२/०४/२०१८ ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए. व्हि . रोटे हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ 
म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्हि . रोट्टे, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . पी . कापुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीत सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतः चे 
काम सांभाळुन अर्जदाराचेन्यायालयाचे कामकाज सांभाळतील. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे . 


क्रमांक / प्रशा / ३०५०/ २०१८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , बदनापुर यांना 
दिनांक ०९ /०४/ २०१८ ते १२/०४/२०१८ रोजीची (०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , दिनांक ०८/०४/२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह , 
दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
१३/०४/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी . के. पाटिल हया सदरील 


जालना , १ ९ जानेवारी २०१८ 


निरज पी . एस . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० 


१३५३ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री स . बा . कोहाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २२/०५/२०१८ ते २३/०५/२०१८ 
रोजीची ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डि . एस . घुमरे 
जिल्हा न्यायधीश , -२ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराचेदिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ या अर्जित रजेच्या 
परत कालावधीत श्री एन . आर . प्रधान ,जिल्हा न्यायाधीश -३ अप्पर सत्र 
न्यायाधीश जालना व दिनांक ० ९ /०६/ २०१८ १०/०६/२०१८ १६ / ०६/ २०१८ व 
१७/०६/२०१८ या शासकीय सुट्टयातील अर्जदाराचे तातडीचे कामकाज 
श्री . एस . जी . वेदपाठक . जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे. 


कार्यालयीन आदेश 


जालना,०६/ ०६/ २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


१३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्र /. प्रशा( १) ५१६३/२०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . स . बा.कोहाळे तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक २२/०५/२०१८ ते २३/०५/२०१८ या ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा , दिनांक २१/०५/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक २४/०५/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवनगीसह मंजुर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या ३९ ( २ ) अन्वये असे 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . स . बा . कोहाळे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश,-२ म्हणुन 
काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.स. बा . कोहाळे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायधीश , -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . व्हि . पोतदार . तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वत 
चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयात तातडीचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली आहे. 
जालना, २१/०५/२०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना, 


वाचा : श्री . एम . बी . ओझा. सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर जालना 
यांचा दिनांक ०५/०६/२०१८ ते ०८/०६/२०१८ रोजीची ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र /( १ ) प्रशा | ५४६ ९/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . एम . बी . ओझा सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर . जालना 
यांना दिनांक ०५/०६/२०१८ ते ०८/०६/२०१८ पर्यंतची (०४) दिवसाची 
अर्जित रजा व अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक ०९ /०६/ २०१८ व १०/ ०६ / 
२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदायासह मुख्यालय सोडण्याचा 
फायदयासह मंजुर करीत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . बी . ओझा. हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापत्र सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर . जालना . म्हणुन काम करीत राहिले असते 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम. बी . ओझा, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , दिवाणी न्यायालयात काम करतील. 


१२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :-श्री . डि . एस . घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ 
रोजीची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र /( १) प्रशा ५४७३/२०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . डि . एस . घुमरे. जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ पर्यंतची ( ०५ ) 
दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०६/ २०१८ व 
१०/०६/२०१८ व पुढे दिनांक १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ रोजीच्या 
शासकीय सुट्यांचा फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याचा परवानगीसह मंजुर 
करीत आहे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या ३ ९ ( २) अन्वये असे 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डि . एस . घुमरे. हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश ,-२ म्हणुन काम 
करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या परत कालावधीत श्रीमती के . एस . झंवर , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचा तातडीचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना , ०५/०६/२०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१३५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : श्री . वाय . एस . आखरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
जाफ्राबाद यांचा दिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ रोजीची ( ०५ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


लातूर हया श्री . वाय . एच . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ 
स्तर लातूर यांची दिनांक ०३.०५.२०१८ ते ०५.०५.२०१८ पर्यतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०६.०५.२०१८ रोजी रविवार 
नितीत्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
०७/०५/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


कार्यालयीन आदेश 


श्री वाय . एच . शेख हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


क्र ./ प्रशा/( १)५५६९ / २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना हे 
श्री वाय.एस.आखरे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर जाफ्राबाद यांना 
दिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची अर्जित 
व पुढे दिनांक १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ रोजीची शासकीय सुट्यांच्या 
फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या ३९ नियम ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वाय . एस . आखरे , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतरन श्री . वाय . एस . आखरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालय क . स्तर , 
जाफ्राबाद येथे काम करतील . 


श्री वाय . एच. शेख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री वाय. एच . शेख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०.० ९ .२०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ०३ मे २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . टि . चिकटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


१६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


पहाः 


१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५ / २०१७ दिनांक 
२०.० ९ .२०१७ 


जालना , ०८/०६/२०१८ 


निरज पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 


२) श्रीमती एस.वाय.शेख, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर 

यांचा दिनांक ०३.०५.२०१८.ते ०५.०५.२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


पहाः 


- 


१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५ / २०१७ दिनांक 


२०.० ९ .२०१७ 


२) श्री वाय . एच . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, लातूर 

यांचा दिनांक ०३.०५.२०१८ . 
ते ०५/०५/२०१८ पर्यंतची(०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

विनंती अर्ज . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/१६६३/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस. वाय . शेख , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ 
स्तर लातूर यांची दिनांक ०३.०५.२०१८ ते ०५.०५.२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०६.०५.२०१८ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टटीच्या लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०७ / 
०५/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती एस.वाय.शेख ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


कार्यालयीन आदेश 


श्री वाय.एच.शेख हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ १६६२/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० 


१३५५ 


१८ 


सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस.वाय.शेख, हे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ० ९ / २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/२०१७ दिनांक 

२८/०६/२०१७ 


लातूर , ०३ मे २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


२) श्री ए. एन . गायकवाड ,५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , उदगीर 

यांचा दिनांक ०३/ ०५/ २०१८ ते ०५/०५/२०१८ पर्यंतची (०३ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर . 


कार्यालयीन आदेश 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहाः - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७ दिनांक २८/०६/२०१७ 


२) श्री पी . एस.सोनकांबळे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 

उदगीर यांची दिनांक ०३/०५/२०१८ ते ०५/०५/२०१८ पर्यंतची 

( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ १६६८ / २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री ए.एन. गायकवाड ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर यांची दिनांक ०३/०५/२०१८ 
ते ०५/०५/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ०६/०५/२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टटीच्या लाभासह 
मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०७/०५/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


, 


श्री ए . एन . गायकवाड हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/१६६७/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री पी . एस . सोनकांबळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर यांची दिनांक ०३ / ०५ / 
२०१८ ते ०५/०५/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक ०६.०५.२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टटीच्या 
लाभासह मंजुर करीत आहोत . तसेच त्यांना दिनांक ०२/०५/२०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०७/०५/२०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री ए . एन . गायकवाड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 

श्री ए. एन . गायकवाड यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८.०६.२०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ०३ मे , २०१८ 


श्री पी . एस . सोनकांबळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


श्री पी . एस . सोनकांबळे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/२०१७, दिनांक २० /० ९ / २०१७ 


श्री पी . एस . सोनकांबळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८.०६.२०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


२) श्री ए.आर.गुन्नाल , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ लातूर यांचा 

दिनांक ०७/०५/२०१८ ते ०९/ ०५/२०१८ पर्यतची ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


लातूर ०३ मे ,२०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१३५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)१६७६/२०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर , हया श्री ए.आर.गुन्नाल , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ०७/०५/२०१८ ते ०९/ ०५/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०६/०५/२०१८ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
१०/०५/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते आहे . 


सौ . एस . एम . कनकदंडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर लातूर , या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

सौ . एस . एम . कनकदंडे,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ० ९/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ०५ जून २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


श्री ए.आर.गुन्नाल , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२१ 


श्री ए . आर.गुन्नाल , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ १८३९/ २०१८ 


श्री ए. आर.गुन्नाल , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० /० ९ / २०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


दिनांक २५.०५.२०१८ 


२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/२०१७ दिनांक २० /० ९/ २०१७ 


लातूर , ०४ मे २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


३ ) श्रीमती एस . एस . बांगड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ 

स्तर, लातूर यांचा दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजीचे ( ०१ ) दिवसांची 
वाढीत अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२० 


कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहाः - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/२०१७ दिनांक २०/ ० ९/ २०१७ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) १९ ५४/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस . एस . बांगड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ 
स्तर लातूर यांची हया दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजीच्या (०१ ) दिवसाच्या 
उपभोगलेल्या वाढीत अर्जित रजेस कार्योतर मंजूरी देत आहेत . 


२ ) सौ . एस . एम . कनकदंडे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर ,लातूर 

यांचा दिनांक ०५/ ०६/ २०१८ ते ०८/०६/२०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती एस . एस . बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती एस . एस . बांगड , हया रजेवरुन परत न 

आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू आली होती . 

श्रीमती एस . एस . बांगड,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ० ९ / २०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ०७ जून २०१८ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)१ ९ २३/ २०१८ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हऱ्या सौ . एस . एम . कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर 
लातूर यांची दिनांक ०५/ ०६/२०१८ ते ०८ /०६/ २०१८ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुठे दिनांक ०९/ ०६/ २०१८ व १०/०६/२०१८ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टटीच्या लाभासह 
मंजुर करीत आहेत . तसेच यांना दिनांक ०४/०६/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


सौ . एस . एम . कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० 


१३५७ 


२२ 


कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) २४०/२०१७ 


दिनांक २८/०६/२०१७ 


२ ) श्री . एच.ए.मुल्ला, सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर उदगीर यांचा 

दिनांक ०२/०५/२०१८ ते ०४/०५/२०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)१ ९ ५६/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री वाय.एच.शेख , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ०६/०६/२०१८ ते ०८/०६/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) 
अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ० ९/ ०६ / २०१८ व १०/०६/२०१८ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ०५/०६/२०१८ रोजीची कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११/०६/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते आहे . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री वाय.एच.शेख हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते 


कार्यालयीन आदेश 


श्री वाय.एच.शेख , हे रजेवरुन परत हे आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा) १९ ५५/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री एच.ए.मुल्ला , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उदगीर यांच्य दिनांक ०२/०५/२०१८ ते ०४/०५/२०१८ पर्यंतच्या 
( ०३)दिवसाची वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , 
कार्योतर मंजूर देत आहेत . 

श्री . एच.ए.मुल्ला, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री वाय.एच.शेख याांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ० ९ / २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर ,०७ जून २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . एच.ए.मुल्ला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , व उदगीर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री एच.ए. मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/०६/२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


२४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


लातूर , ०७ जून २०१८ 


पहाः - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/२०१७ दिनांक २८/०६/२०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२) श्री ए . व्ही . गुजराथी , जिल्हा न्यायाधीश -२ उदगीर यांचा दिनांक 

११/०६/२०१८ ते १३/०६/२०१८ या ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


२३ 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


पहाः - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७,दिनांक २० / ०९ / २०१८ . 


२ ) श्री वाय.एच.शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, लातूर 

यांचा दिनांक११/ ०६/ २०१८ ते ०८/०६/२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) 

दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्रव तंदुरुस्तीचे 


क्रमांक काव्यवि( १ ) ( प्रशा ) १९ ५७/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर हया श्री ए. व्ही . गुजराथी , जिल्हा न्यायाधीश-२ 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ११/०६/२०१८ ते 
१३/ ०६/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०९ /०६/ २०१८ व १०/०६/२०१८ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमीत्त असलेल्या सुटट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ०८/०६/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
१४/०६/२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमाणपत्र 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१३५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


श्री ए. व्ही . गुजराथी ,हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री ए . व्ही . गुजराथी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए . व्ही . गुजराथी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ०६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/२०१७ , दिनांक 
२० / ० ९ / २०१७ 


२ ) श्री . एस.सी. पठारे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक ० ९/ ०१/ २०१८ ते १४/०१/२०१८ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजुर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


लातूर ,०७ जून २०१८ 


३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेली वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 


२५ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा ) २५६/२०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हया श्री . एस . सी . पठारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ० ९/ ०१/ २०१८ ते १४/०१/२०१८ पर्यंतच्या ( ०६ )दिवासाच्या 
वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस , कार्योत्तर मंजुरी देत 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५ / २०१७, दिनांक 

२० / ० ९ / २०१७ 
२ ) श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व 

स्तर , लातूर यांची दि ११/०६/२०१८ ते १३/०६/२०१८ पर्यतची 

( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


आहेत . 


श्री एस.सी. पठारे हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एस.सी. पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ०९ / २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातूर , १६ जानेवारी ,२०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


क्र . काव्यवि प्रशा १९ ८७/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हया श्रीमती एस . डी . कंकनवाडी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरीष्ठ स्तर, लातूर यांची दिनांक ११/०६/२०१८ ते १३/०६/२०१८ पर्यतची 
( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०९ / ०६ / २०१८ व 
१०/०६/२०१८ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमीत्त असलेल्या 
सुट्टटयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . डी . कंकनवाडी, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस . डी . कंकनवाडी , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस . डी . कंकनवाडी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० / ० ९/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा: - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/२०१७, दिनांक 


२८.०६.२०१७ 


लातूर , ११ जुन , २०१८ 


२) श्रीमती व्ही . एस . मोरे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अमहदपुर यांची दिनांक १५.०१.२०१८ ते १७.०१.२०१८ पर्यतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


१३५ ९ 


कार्यालयीन आदेश 


२ ९ 


उपविभागीय अधिकारी तथा , भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्र.काव्यवि ( प्रशा) २५५/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर 
हया श्रीमती व्ही . एस . मोरे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
प्रथमवर्ग न्यायदंडधिकारी , अहमदपूर यांची दिनांक १५.०१/ २०१८ 
१७/०१/२०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१३/०१/२०१८ व १४/०१/२०१८ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टटयांच्या लाभांसह मंजूर करीत आहोत . 

श्रीमती व्ही.एस. मोरे , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर ठेवण्यात येईल . 


( भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 

अन्वये ) 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


श्रीमती व्ही . एस . मोरे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर, अहमदपूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही . एस . मोरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/०६/२०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


क्र . २०१७/ भूसंपादन /सिआर -२१ : ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड( इ ) 
च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना 
क्र . एम . आय . एस .-११/ २०१४/सिआर-७७ ( भाग -२)/ अ -२ दिनांक ११/ 
० ९/ २०१५ ( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ऐ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०,००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याने मानण्यात येईल . 


लातूर , १६ जानेवारी ,२०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२८ 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
क्रमांक २०१८ / उजिअ/ लसिका/सिआर - १.- या कार्यालयाची कलम 
११( १) खालील अधिसुचना क्र .२०१८ / उजिअ/ लसिका/सिआर-१ दिनांक 
१८/०५/२०१८ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक 
०७-१३ जून , २०१८ पान क्र . ९ ५४ भाग -१ पुरवणी मध्ये प्रसिध्द झाली 
आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


अनुसुची 
गाव मौ . अर्धापूर ता . अर्धापूर जि . नांदेड 
करिता 

वाचावे 
गट क्र . क्षेत्र हे . आर गट क्र . 

क्षेत्र हे . आर 
३ ९ १ 

०.० ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही 
ही मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली यांचे सिव्हील अपिल क्र . १७४८ 
१७४ ९ / २००५ मधील दि . १७/०२/२०१६ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाचे 
अनुषंगाने शासनाच्यावतिने मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली येथे 
दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिका डायरी क्र . २६२१८/२०१६ मध्ये जे 
काही आदेश पारीत होतील त्या आदेशांचे अधिन राहुन सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देया उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासणची 
शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


३४४ 


०.१२ 


४०२ 


०.१०६ 


४०२ 


०.११ 


४०३ 


०.१७५ 


४०३ 


०.१७७० 


४२ ९ 


०.०४४ 


४२२ 


०.०४६ 


०.०४ 


४२७ पै . 
४२७ पै . 


०.०१८० 


४२७ पै . 


०.०१७५ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही ) 


नांदेड , २७/७/२०१८ 


सुनिल महिंद्रकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 

लसिंका नांदेड . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


१३६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव - दाऊतपुर पाझर तलाव ता जि उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - दाऊतपुर पाझर तलावासाठी भुसंपादन मौ 
दाऊतपुर ता जि उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ - संपादन क्षेत्र मौ दाऊतपुर ता जि . उस्मानाबाद 
जमीन संपादित होत असून सदर तलावासाठी संपादित झालेल्या 

क्षेत्रापासुन तलावातील साठा होणा- या पाण्यापासुन 
सदर गावातील जमीन सिंचनाखाली येणार आहे . त्याचा लाभ 

सदर गावातील शेतक - यांना होणार आहे त्यामुळे 
संबंधीत शेतक- यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे . 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ 

कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार देखील 
घोषित करण्यत येत आहे . 


अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 
संबंधीत संपादन संस्थेने यापुर्वीच खाजगी वाटाघाटीने अनुसुची एक 
मधील जमीनींचा ताबा घेतलेला असल्यामुळे सदरच्या प्रकरणी सामाजिक 
आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - 


लागु नाही. 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागु नाही . 
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे - दाऊतपुर ता . जि . उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


१ . 


२७६ 


०.५४ 


टिप-१ सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 

प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२ उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांजरा 
प्रकल्प , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवयकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद , १४/०८/२०१८ 

श्री चेतन गिरासे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद . 


२ . 


२८१ 


२.६० 


३ . 


२८६ 


०.१० 


४ . 


२८७ 


.०२ 


५ . 


१.०५ 


३१६ 
एकुण 


०४.३१ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय 

मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपामा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र .१५ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , शके १९ ४० [ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 


धर्माबाद नगरपरिषद धर्माबाद यांजकडून 

: अधिसूचना : 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) 

अन्वये 


३७ ( १ ) अन्वये किरकोळी फेरबदलाची कार्यवाही करावयाची ठरविले 
आहे. आणि ज्यांना या संबंधित कांही सूचना अथवा हरकती असतील 
त्यांनी त्यांच्या सुचना / हरकती सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ( ३० ) तीस दिवसाच्या आत धर्माबाद 
नगरपरिषद , धर्माबाद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात दाखल करण्यात यावे . 
विहित मुद्दतीत प्राप्त सूचना / हरकतीचा विचार सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनास मंजूरीसाठी सादर करण्यापूर्व करता येईल . 


जा.क्र.धनपा/ टे-२/ २०१८ / २९६०.- ज्या अर्थी धर्माबाद नगरपरिषदेची 
विकास योजना ( यात विकास योजना म्हणून उल्लेखलेली) महाराष्ट्र 
शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र . टी.पी.एस./ ३२०५ /सीआर -१३ ९( ए)/ 
२००५ /नवि -३० दिनांक ३०.०७.२००७ अन्वये भागशः तर अधिसूचना क्र . 
टी.पी.एस.३२० ९ / ४५ / प्र.क्र .- ६६/ २०० ९ / नवि-३० दि .०२.० ९ .२०० ९ अन्वये 
उर्वरित भागाची विकास योजना मंजूर केलेली आहे . धर्माबाद नगरपरिषदेने 
सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १७४ दि .१३.०७.२०१८ अन्वये न गरपरिषद 
हद्दीतील स.नं .२१०/ २/ बी मौजे रत्नाळी असे एकुण क्षेत्र १ हे . ७४ आर . 
जमिन ही विकास योजनेत आरक्षण क्र . ५८ ( गार्डन ) बगीचा म्हणून 
आरक्षीत असून सदरील आरक्षण वगळून रहिवाशी वापरासाठी आरक्षीत 
करण्याबाबत मंजूरी दिली आहे. 


धर्माबाद, १०/८/२०१८ . 


अफजलबेगम अ.सत्तार , 


अध्यक्षा , 


धर्माबाद नगरपरिषद , धर्माबाद . 


औ . भाग १ अ -१५ 


१२४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ : भाद्रपद १-७ , 


शके १ ९ ४० 


१२५ 


also for the purpose of residential zone in Development Plan 


Dharmabad Municipal Council, Dharmabad 
( Under section -37 ( 1) of the Maharashtra Regional & 

Town Planning Act- 1966 ) 


of the city. Above survey No is to be converted from reserva 


tion No. 58 Garden so released is Included in Residential Zone 


:: NOTIFICATION :: 


( here in after referred as said Minor modification ) 


No. DMC / T - 2 / 2018 /2960.- Where as the Develop 


Municipal Council Dharmabad , has decided to make 


ment plan of Dharmabad Municipal Council , Dharmabad (here 


minor modification under section 37 ( 1) of Maharashtra Re 


in after referred to as the said Development plan ) has been 


gional & Town planning Act, 1966 therefore who have any 


sanctioned partly by the Govt. of Maharashtra Urban Devel 


suggestions give in writing to the Municipal Council, 


opment Dept. No. TPS 3205 /751 /CR - 139 ( A ) 2005 /UD - 30 


Dharmabad with in thirty ( 30 ) days from the publication of 


Dt. 30/07/2007 and Excluded part of substantial nature are 


notification in Maharashtra Government Gazette. Those sug 


sanctioned by Govt. ofMaharashtra Urban DevelopmentDept. 


gestion / objections which are received with in above pre 


No. TPS -3209/45 /Cr-66 /2009/UD - 30 , Dt. 02.09.2009 in the 


scribed time only , will be considered before submitting the 


said Development plan land bearing Survey No. 210 /2 / B 


said minor modification proposal for sanction to the Govern 


Mauje Ratnaly land admeasuring 1 H. 74 R. is shown as res 


ervation No. 58 Garden . 


ment of Maharashtra . 
Dharmabad , 10 / 8 /2018 

Afzalbegam A. Sattar 

President 
Dharmabad Municipal Council 


And where as the Municipall Council, Dharmabad 


vide its General body Resolution No ( 174 ) Dt.13.07.2018 


has decided that above noted survey No. is near to city and 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय 

मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


